शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून इयत्ता १ली 
ते इयत्ता १२ वी चा पाठ्यक्रम १०० % 
राबविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अभ्यास - २०२२/प्र.क्र.१०४/एसडी-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २४ जून, २०२२. 


संदर्भ:- संचालक,राज्य शैक्षणिक व संशोधन TRIS, AERTS, Wo यांचे दिनांक 23.04.2022 चे पत्र. 


प्रस्तावना: 

मार्च २०२० पासून कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये शाळा 
ऑनलाईन स्वरूपामध्ये सुरू होत्या. तसेच प्रत्यक्ष शाळेत अध्ययन-अध्यापन मर्यादित स्वरूपात होत असल्याने 
या कालावधीमध्ये विद्यार्थ्यावरील अध्ययनाचा ताण कमी व्हावा यादृष्टीने शौक्षणिक वर्ष सन २०२०-२१ मध्ये 
इयत्ता १ ली ते १२ वी चा पाठ्यक्रम २५ % कमी करण्यात आला होता. तसेच कोविड-१९ आपत्कालीन 
परिस्थिती कायम राहिल्याने सदर कमी करण्यात आलेला पाठ्यक्रम सन २०२१-२२ या शौक्षणिक वर्षासाठी 
कायम ठेवण्यात आला होता. 


शासन निर्णय:- 

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून इयत्ता १ ली ते १२ वी साठी १००% पाठ्यक्रम लागू करण्यास शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबत संचाळक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,महाराष्ट्र,पुणे यांनी 
शाळांना,विद्यार्थ्यांना तसेच पालकांना अवगत होण्यासाठी त्यांच्या वेबसाईटवर तसेच इतर माध्यमांद्वारे योग्य 
ती प्रसिध्दी द्यावी. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६२४१२३४५३६८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Imtiyaz 

Mushtaque Kazi: 
(इ. मु. काझी) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 


२. मा.राज्यमंत्री शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 
3. सचिव,शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, 


शासन निर्णय क्रमांकः अभ्यास - २०२२/प्र.क्र.१०४/एसडी-४ 


४. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 

६. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

७. संचालक,राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषद,महाराष्ट्र,पुणे 

८. अध्यक्ष/सचिव,महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (ATS) Yor 

९. संचालक,महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ ( बालभारती ),पुणे 
१०.शिक्षण संचालक,(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

११.शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

१२.सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

१३.निवड नस्ती/एसडी-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


